स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या 
संवर्गाची दि.०१.०१.१९८९ ते 
दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीच्या 
दि.११.१२.२०२० रोजीच्या शासन 
परिपत्रकान्वये प्रसिध्द केलेल्या अंतिम 
ज्येष्ठता सूचीमध्ये सुधारणा करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- ज्येष्ठता-२०२०/प्र.क्र.२४ /भाग-१/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- १६.०९.२०२१. 


वाचा - शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. ज्येष्ठता २०२०/प्र.क्र.२४/आस्था-१, दि.११.१२.२०२०. 
शासन शुध्दीपत्रक- 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक संवर्गाची दि.०१.०१.१९८९ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीची 
अंतिम ज्येष्ठतासुची संदर्भाधीन दि.११.१२.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात आली 
आहे. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे यांनी दि.०५.०१.२०२१ व दि.२७.०१.२०२१ 
रोजीच्या पत्रान्वये व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सोलापूर यांनी दि.०५.०१.२०२१ व 
दि.२५.०१.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या अहवालातील कागदोपत्री पुराव्यांना अनुसरुन 
श्री.मरत निळकंठराव मोरे, श्री.विरेशकुमार जोगदे, श्री.विनोद सातुले व श्री.अभय गवळी या स्थापत्य 
अभियांत्रिकी सहाय्यकांची सेवाज्येष्ठता त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकास निश्चित करण्यात येत असून, 
त्याबाबतचे विवरणपत्र परिशिष्ट- क यासोबत जोडण्यात आलेले आहे. 


२. सदरचे शासन शुध्दीपत्रक श्री.राहुल साळुंखे व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, 
मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र.८४८/२०१८, संकिर्ण अर्ज क्र. ३४४/२०२०, श्री.गोरक्षनाथ आगळे यांनी 
मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. १०५६/२०१९, संकिर्ण अर्ज 
क्र.३२९/२०२०, श्री.अरविंद लोखंडे व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर येथे दाखल 
केलेला मूळ अर्ज क्र.९३५/२०२०, संकिर्ण अर्ज क्र.५८/२०२१, श्री.भैय्या रामटेके यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, नागपूर येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र.९४०/२०२०, श्री.राजेंद्र माळी व श्री.अरुण रोडगे यांनी 
मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र.३९/२०२१, श्री.सचिन 
आटकेकर व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज 
क्र.१४०/२०२१, श्री.गणेश चव्हाण व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल 
केलेला मूळ अर्ज क्र.१४७/२०२१ व श्री.इर्शाद महागामी यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२०/प्र.क्र.२४ /भाग-१/आस्था-१ 


येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र.१६३/२०२१ तसेच इतर न्यायप्रविष्ट प्रकरणी न्यायनिर्णयांच्या अधीन राहून 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


३. सदरचे शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०९१६१५००३१६६१८ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ea oa SATISH KASHINATH 222g. 
सहपत्र :- परिशिष्ट “क*. HADPE ou ule Wor Deen 
(सतिश का. हडपे) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे / सोलापूर 
परिशिष्ट- क मध्ये नमूद सर्व स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, द्वारा- अधीक्षक अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे / सोलापूर, यांनी सदरचे शासन शुध्दीपत्रक सर्व संबंधित 
स्थापत्य 
५. अभियांत्रिकी सहाय्यकांना देऊन त्याची पोच स्वत:च्या संग्रही जपुन ठेवावी. 
६. खाजगी सचिव, मा.मंत्री (सा.बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्रालय, मुंबई. 
७. खाजगी सचिव, मा.राज्यमंत्री (सा.बां.), मंत्रालय, मुंबई. 
८. स्वीय सहाय्यक, मा.अ.मु.स.(सा.बां.वि.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. स्वीय सहाय्यक, सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. स्वीय सहाय्यक, सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. कार्यासन सेवा-३ / आस्था-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. निवडनस्ती आस्था-१ 


Cc WwW AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२०/प्र.क्र. २४ /भाग-१/ आस्था-०१, दिनांक १६/०९/२०२१ चे सहपत्र 


परिशिष्ट - "क' 


शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. ज्येष्ठता २०२०/प्र.क्र.२४/आस्था-१, दि.११.१२.२०२० अन्वये प्रसिध्द केलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गाची दि.०१.०१.१९८९ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठतासूची मध्ये 
सुधारणाबाबतचे विवरणपत्र . 


अ.क्र. । श्री./ । कर्मचाऱ्याचे नांव | जन्म दिनांक | जात प्रवर्ग | शौक्षणिक स्थापत्य निम्न पदावरील । आस्थापनेचा स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य सध्याचे मंडळ | जेष्ठतेचा दिनांक पदोन्नती / शेरा 
श्रीमती अर्हता अभियांत्रिकी | नियुक्तीचा दिनांक प्रकार अभियांत्रिकी अभियांत्रिकी | अभियांत्रिकी कार्यालय राजीनामा / 
सहाय्यक सहाय्यक या सहाय्यक =| सहाय्यक पदाची सेवानिवृत्त / निधन 
संवर्गात ज्या संवर्गात समावेडान पदाची आरहताकारी 
पदावरुन आले झाल्याचा दिनांक / | अर्हताकारी परीक्षा / 
त्या पदाचे नांव सरळसेवेने हजर परीक्षा / विभागीय परीक्षा 
झाल्याचा दिनांक | विभागीय उत्तीर्ण होण्या 
परीक्षा उत्तीर्ण | पासून सूट 
आहे किवा कसे | मिळाली आहे 
किंवा कसे 


सरळसेवा 


P= = | 


१६ 


३०/०५/२००८ 


सोलापूर 


३०/०५/२००८ 


अधी 


क्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 


सोलापूर यांनी दि.०५.०१.२०२१ व दि.२५.०१.२०२१ 
रोजीच्या पत्रान्वये श्री.विरेशकुमार जोगदे यांच्या 


सेवाज्येष्ठतेमध्ये सुधारणा करण्याबाबत शासनास 
सादर केलेल्या अहवालातील पुराव्यास अनुसरुन 


श्री.विरेशकुमार जोगदे यांना 


त्यांच्या नियुक्तीचा 


दिनांक ३०.०५.२००८ हा ज्येष्ठता दिनांक प्रदान 


करण्यात येत आहे. 


यास्तव,दि.११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या 


अंति 


जोगदे 


तिम ज्येष्ठता 
.ठारद भगवान 
क्र.१७०१ वरील श्री. रोझीना 
यांच्यावर अ.क्र. १७००-अ येथे 
दे यांचे स्थान निश्चित करण्यात येत 


यादीतील अ. 


.क्र. १७०० 


न रामटेके यांच्या 


च्या खाली 
]ना ईस्माईल बागवान 
थे श्री.विरेशकुमार 


वरील 
व 


आहे. 


श्री.विरेशकुमार 


मार जोगदे यांची 


ची अ.क्र.२७५३ येथील 


नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


भरत निळकंठराव 


मोरे 


93-04-9808 


सरळसेवा 


०२/०६/२००८ 


पुणे ०२/०६/२००८ 


घी! 


अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
यांनी दि.०५.०१.२०२१ व दि 
पत्रान्वये श्री.भरत मोरे यांच्या 


क बांधकाम मंडळ, पुणे 
.२७.०१.२०२१ रोजीच्या 
T सेवाज्येष्ठतेमध्ये 


सुधारणा 


अहवालातील पुराव्यास 
त्यांच्या नियुक्तीचा दिनांक ०२.०६. 


ज्येष्ठता 


रणा 


करण्याबाबत शासनास सादर 


दिनांक प्रदान करण्यात येत 


यास्तव,दि.११.१२.२०२० रोजी 


दर केलेल्या 


व्यास अनुसरुन श्री.मोरे यांना 


२००८ हा 
त आहे. 
प्रसिध्द केलेल्या 


अंतिम ज्येष्ठता यादीतील अ.क्र. १७२२ वरील श्री. 


'लोचनचंद शामराव वानखेडे यांच्या 
अ.क्र.१७२३ वरील श्रीमती निलिमा 


यांच्यावर अ.क्र. १७२२-अ येथे श्री. 


स्थान निश्चित करण्यात येत आहे. 


खाली व 
शिवदास अत्तरदे 
भरत मोरे यांचे 


श्री. मोरे यांची अ.क्र.२५३४ येथील 
करण्यात येत आहे. 


नोंद रद्द 


शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२०/प्र.क्र. २४ /भाग-१/ आस्था-०१, दिनांक १६/०९/२०२१ चे सहपत्र 


परिशिष्ट - "क' 


शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. ज्येष्ठता २०२०/प्र.क्र.२४/आस्था-१, दि.११.१२.२०२० अन्वये प्रसिध्द केलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गाची दि.०१.०१.१९८९ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठतासूची मध्ये 
सुधारणाबाबतचे विवरणपत्र . 


अ.क्र. । श्री./ । कर्मचाऱ्याचे नांव | जन्म दिनांक | जात प्रवर्ग | शौक्षणिक स्थापत्य निम्न पदावरील । आस्थापनेचा स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य सध्याचे मंडळ | जेष्ठतेचा दिनांक पदोन्नती / शेरा 
श्रीमती अर्हता अभियांत्रिकी | नियुक्तीचा दिनांक प्रकार अभियांत्रिकी अभियांत्रिकी | अभियांत्रिकी कार्यालय राजीनामा / 
सहाय्यक सहाय्यक या सहाय्यक =| सहाय्यक पदाची सेवानिवृत्त / निधन 
संवर्गात ज्या संवर्गात समावेडान पदाची आरहताकारी 
पदावरुन आले झाल्याचा दिनांक / | अर्हताकारी परीक्षा / 
त्या पदाचे नांव सरळसेवेने हजर परीक्षा / विभागीय परीक्षा 
झाल्याचा दिनांक | विभागीय उत्तीर्ण होण्या 
परीक्षा उत्तीर्ण | पासून सूट 
आहे किवा कसे | मिळाली आहे 
किंवा कसे 
४० |. a ee ce eee ee ee em, ee (ee १0 ___ |. “पत |. २. |. ee पे. _ ee १६ 


१७५८-अ 


श्री. 


विनोद परझुराम 
सातुले 


०४/१०/१९८२ 


अ.जा 


(सिव्हील! 


सरळसेवा 


नियमित 


१०/०६/२००८ उत्तीर्ण सोलापूर १०/०६/२००८ 


अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
सोलापूर यांनी दि.०५.०१.२०२१ व दि.२५.०१.२०२१ 
रोजीच्या पत्रान्वये श्री.विनोद सातुले यांच्या 
सेवाज्येष्ठतेमध्ये सुधारणा करण्याबाबत शासनास 
सादर केलेल्या अहवालातील पुराव्यास अनुसरुन 
श्री.विनोद सातुले यांना त्यांच्या नियुक्तीचा दिनांक 
१०.०६.२००८ हा ज्येष्ठता दिनांक प्रदान करण्यात 
येत आहे. 

यास्तव,दि.११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या 
अंतिम ज्येष्ठता यादीतील अ.क्र. १७५८ वरील श्री. 
महेश सेवकदास नंदेश्वर यांच्या खाली व 
.क्र.१७५९ वरील श्री. अनुप ज्ञांतीसागर किलाजी 
यांच्यावर अ.क्र. १७५८-अ येथे श्री.विनोद सातुले 
यांचे स्थान निश्चित करण्यात येत आहे. 

श्री.विनोद सातुले यांची अ.क्र.२७६६ येथील नोंद 
रद्द करण्यात येत आहे. 


a9 8 4 8. 


शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२०/प्र.क्र. २४ /भाग-१/ आस्था-०१, दिनांक १६/०९/२०२१ चे सहपत्र 


परिशिष्ट - "क' 


शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. ज्येष्ठता २०२०/प्र.क्र.२४/आस्था-१, दि.११.१२.२०२० अन्वये प्रसिध्द केलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गाची दि.०१.०१.१९८९ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठतासूची मध्ये 


सुधारणाबाबतचे विवरणपत्र . 


श्री./ 


कर्मचाऱ्याचे नांव 


अ.क्र. जन्म दिनांक =| जात प्रवर्ग | शैक्षणिक स्थापत्य निम्न पदावरील । आस्थापनेचा स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य सध्याचे मंडळ | जेष्ठतेचा दिनांक पदोन्नती / शेरा 
श्रीमती अर्हता अभियांत्रिकी | नियुक्तीचा दिनांक प्रकार अभियांत्रिकी अभियांत्रिकी | अभियांत्रिकी कार्यालय राजीनामा / 
सहाय्यक सहाय्यक या सहाय्यक =| सहाय्यक पदाची सेवानिवृत्त / निधन 
संवर्गात ज्या संवर्गात समावेडान पदाची आरहताकारी 
पदावरुन आले झाल्याचा दिनांक / | अर्हताकारी परीक्षा / 
त्या पदाचे नांव सरळसेवेने हजर परीक्षा / विभागीय परीक्षा 
झाल्याचा दिनांक | विभागीय उत्तीर्ण होण्या 
परीक्षा उत्तीर्ण | पासून सूट 
आहे किवा कसे | मिळाली आहे 
किंवा कसे 
| “वे” |... |. ३० |. "> a a a ee ee ee a ee ee ee |. ee |. ee पेड... |. १६ 
१९५५-अ | श्री. ।अभय मारुती ०१/०५/१९८८ अ.जा डी.सी.ई सरळसेवा नियमित १२/०८/२००८ उत्तीर्ण सोलापूर १२/०८/२००८ अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
गवळी 


सोलापूर यांनी दि.०५.०१.२०२१ व दि.२५.०१.२०२१ 
रोजीच्या पत्रान्वये श्री.अभय गवळी यांच्या 
सेवाज्येष्ठतेमध्ये सुधारणा करण्याबाबत शासनास 
सादर केलेल्या अहवालातील पुराव्यास अनुसरुन 
श्री.अभय गवळी यांना त्यांच्या नियुक्तीचा दिनांक 
१२.०८.२००८ हा ज्येष्ठता दिनांक प्रदान करण्यात 
येत आहे. 
यास्तव,दि.११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या 
अंतिम ज्येष्ठता यादीतील अ.क्र. १९५५ वरील 
श्रीमती अश्विनी स्वप्निल कदम यांच्या खाली व 
अ.क्र.१९५६ वरील श्री. पठाण जमीर अहमद 
दबीरखाँ यांच्यावर अ.क्र. १९५५-अ येथे श्री.अभय 
गवळी यांचे स्थान निश्चित करण्यात येत आहे. 

श्री.अभय गवळी यांची अ.क्र.२७९१ येथील नोंद 
रद्द करण्यात येत आहे. 


